नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी (पोलीस 
जिल्हा) व गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील 
पोलीस ठाणी/पोळीस उपठाणी/सडास्त्र दूरक्षेत्रे व 
कार्यालये येथे व अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत 
विविध शाखांचे पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना 
अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई 
भत्ता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/विशा १ ब. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २० जून, २०२३. 


शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दिनांक 3 नोव्हेंबर, २००९. 
शासन निर्णय क्र.- एपीओ २८०९/प्र.क्र.२९०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९. 

शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०८०९/प्र.क्र.५००/वि.शा.१ ब, दिनांक ११ जानेवारी, २०१०. 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स १११०/प्र.क्र.४९९/वि.शा.१ ब, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०११. 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. एनएएक्स-०५१६/प्र.क्र.१५८/विझा. १ब, दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१६. 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/वि.शा.१ ब, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०२२. 
पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र.- पोमसं/३०/नक्षलग्रस्त विभाग/दीडपट वेतन/५६/ 
२०२२, दि. १९/४/२०२३. 


शासन निर्णय:- 

नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) व गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत 
असणाऱ्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता 
देण्यासंबंधाने शासन पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 


१, 


नक्षलग्रस्त गडचिरोली, अहेरी (पोलीस जिल्हा) व गोंदीया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील क्षेत्रात 
कार्यरत असणाऱ्या (राज्य राखीव पोलीस दल, बिनतारी संदेश विभाग, मोटार परिवहन विभाग, गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वाहतूक विभाग, विशेष कृती दल, नक्षल विरोधी 
अभियान, राज्य गुप्त वार्ता विभाग इत्यादी सह) पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या 
दीडपट दराने मूळ वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. त्याचप्रमाणे गोंदिया जिल्ह्यातील 
उद्देशिकेतील अनुक्रमांक (४ येथील दि. १८/२/२०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात 
आलेल्या पोलीस ठाणी/पोलीस उपठाणी/सडास्त्र दुरक्षेत्रे व कार्यालयामध्ये कार्यरत असलेल्या 
अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असलेल्या 
मूळ वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. म्हणजेच राज्यातील पोलीस 
दलाच्या विविध शाखांचे अधिकारी/कर्मचारी अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत/तेनात असेपर्यंत 
त्यांना करावे लागणारे जोखमीचे काम विचारात घेता कार्यरत कालावधीसाठी मिळत असलेल्या 
अनुज्ञेय वेतनाच्या दीडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्यात यावा. 

राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ ते राज्यात कोठेही 
कार्यरत असले तरी अनुज्ञेय आहे. तथापि, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यात काम करणाऱ्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप अत्यंत जोखमीचे आहे. यास्तव या जिल्ह्यात 
अतिसंवेदनशील भागात कार्यरत असलेल्या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना 
प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ किंवा अतिसंवेदनशील पोलीस 
ठाणी/पोलीस उप ठाणी/सझास्त्र दूरक्षेत्र येथे कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुज्ञेय वेतनाच्या 
दीडपट दराने वेतन अधिक महागाई भत्ता यापैकी जे जास्त असेल ते देण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/विज्ाा १ ब 


३. राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तुकड्या गडचिरोली, अहेरी, गोंदिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील 
क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यास्तव अतिसंवेदनशील क्षेत्रात जे कार्यरत असताना त्यांनाही अनुज्ञेय 
वेतनाच्या दीडपट दराने मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता देण्यात यावा. राज्य राखीव पोलीस 
बलातील अधिकारी/कर्मचारी उक्त संवेदनशील भागात कार्यरत असतील तोवरच त्यांना दीडपट 
दराने अनुज्ञेय वेतन व महागाई भत्ता लागू राहील. 

४. नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाकडून 
नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांना लागू केलेल्या इतर आर्थिक सवलती अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. सदरची बाब संबंधित अधिकाऱ्यांनी विचारात घेऊन त्याप्रमाणे वेतन अदा करावे. 

५. याबाबत येणाऱ्या वेतन व महागाई भत्त्यावरील अधिकचा खर्च या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतात, त्याच dwelt खर्ची घालावा व तो मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

६. सदर आदेश दि. १ एप्रिल, २०२३ पासून पुढील आदेशा होईपर्यंत लागू राहतील. 


सदरचे sea वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक:- २८७/२०२३/व्यय-७, दिनांक 39/4/2023 


नुसार दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२०१५२९५९३५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Sys ces न्यत मत 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0514d0441bc151d360aa9723b622b5ac853f58450638828ec2 
7f54c83e1c36e9, pi 


de=400032, st=I 
KYAM UD D | N KHAN serialNumber=D8DF82CCD86411440F872E806944C68D20B4533D6C7 
D7079D601D1337F7E8B66, cn=JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


Date: 2023.06.20 15:33:40 +05'30 


(जहांगीर के. खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ. 
६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव. 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
१४. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१५. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपुर/पुणे 
१७. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षळ विरोधी अभियान, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०७२०/प्र.क्र.११०/विश्ा १ ब 


. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 


जिल्हाधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया. 


. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली/अहेरी/गोंदिया. 

. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
. गृह विभागातील सर्व अधिकारी. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/गोंदिया/नागपूर. 


, निवडनस्ती (वि.शा.१ बो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


